महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान 
करीता Single Nodal Agencyd Nodal 
Officer ची नियुक्‍ती करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः उमेद-२०२१/प्र.क्र.१०४/योजना-३ 
बांधकाम भवन , तळमजला, 
२५,मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : ०३ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा :- 


१. ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. एनआरएलएम-२०११/प्र.क्र.१९६/योजना-३, 
दिनांक १८जुले, २०११ 
२. केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र H.F.No.G-20099/498/ 
2020/RL(E-33223), दिनांक ०३.०५.२०२१ 
३.वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३५/कोषा प्रशा-४, 
दिनांक ०१.०७.२०२१. 


प्रस्तावना :- 
केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्याच्या तसेच निधी विनियोगाच्या 
प्रक्रियेत परिमाणकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने त्यांचे दिनांक २३.०३.२०२१ च्या 
ज्ञापना अन्वये दिनांक ०१.०७.२०२१ पासून सुधारित कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश 
दिलेले आहेत. 
यानुषंगाने वित्त विभागाने संदर्भ क्र.३ च्या परिपत्रकान्वये केंद्र शासनाच्या सुधारित 
कार्यपध्दतीनुसार प्रत्येक केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी Single Nodal Agency 
ची नेमणूक करावी व त्यासोबतच योजनेच्या समन्वयाच्या दृष्टीने उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची 
Nodal Officer म्हणून नियुक्‍ती करावी, असे निदेश दिलेले आहेत. 
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान ही ६०:४० (केंद्र हिस्सा ६० % व राज्य हिस्सा 
४०%) अशी केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत 
असणाऱ्या सर्व योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान 
कार्यालयास State Nodal Agency व उप सचिव (योजना-३) ग्रामविकास विभाग यांना Nodal 
Officer म्हणुन नियुक्‍त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत असणाऱ्या सर्व योजनांची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान कार्यालयास State Nodal Agency व 
उप सचिव (योजना-३) ग्रामविकास विभाग यांना Nodal Officer म्हणुन नियुक्‍त करण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः उमेद-२०२१/प्र.क्र.१०४/योजना-३ 


2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२१०८०३१२१२३६६४२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by PRAVIN DEVICHAND JAIN 
p RAVI N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=RURAL DEVELOPMENT 


DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=e86ac5658c4f446f46a56052bf0482 
57ffe4ea09078de9d556ae5babe8adc8b1, 
pseudonym=37D9D56800E3803E7F4DEAA2 


1F9F7FAB712736F6, 
serialNumber=481AF6EECE7C1D432D31191 


35BE703BF6529E7A455A9B17708C677B565 
D8EE24, cn=PRAVIN DEVICHAND JAIN 
Date: 2021.08.03 15:13:49 +05'30' 
(प्रविण जैन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्र्त 

१.सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 

२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर. 

४. विभागीय आयुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सवी 

५. जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर वगळून), (सवी. 

६. मु.का.अ., जि.प.तथा अध्यक्ष, कार्यकारी समिती, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा,(सवी. 
७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उमेद - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५ वा 

मजला, सिडको भवन, दक्षिण विंग, बेलापूर, नवी मुंबई 

८. उप सचिव तथा वित्तीय नियंत्रक, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (सर्वी 

१०. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

११. अतिरिक्‍त संचालक, प्रकल्प आखणी व एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम कक्ष. 
१२. कक्ष अधिकारी (वित्त-१), ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान रोड, मुंबई. 
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

१४. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१५.वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थसंकल्प-१७/कोषा-प्रशा-४), मंत्रालय, मुंबई 

१६. नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

१७. निवड नस्ती, कार्यासन योजना-३ 


पृष्ठ २ पैकी२ 


